केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत 
पवनी नगरपरिषदेच्या कुल्हाडा तलावाचे 
पुनरुज्जीवन प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. (रु.२८.९७ कोटी) 
महाराष्ट्र शासन 
नगरविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.१५३/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ मार्च, २०२४ 


१. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना 

२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अमृत २०२२/प्र. क्र.१४१/नवि - ३३, 
दिनांक १४ जुले, २०२२. 

३. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/ प्र.क्र.१२२/ 
पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ 

४. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र: अमृत २०२२/प्र.क्र.२०३/नवि - ३३, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२. 

५. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र: अमृत-२०२२/प्र.क्र.२६९/नवि-३३, 
दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२२. 

६. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अमृत २०२३/प्र.क्र.३३१/नवि- ३३, 
दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०२३. 

७. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर यांचे तांत्रिक मान्यतेचे आदेश क्र. 
मजीप्रा/मुअ(ना)/तांशा-२/३६६/२०२४, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२४. 

८. अमृत २.० अभियानांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता 
समितीच्या दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाची संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये 
सन २०२१-२२ वर्षापासून राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत 
पाणीपुरवठा, सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती 
राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे आणि यापूर्वीच्या अमृत 
अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील ४४ शहरांमध्ये मलनि:स्सारणाची सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत राज्याच्या रु. २७७९३ कोटी प्रकल्प 
किंमतीच्या राज्य जलकृती आराखडयास (फक्त Capex किंमत) केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली 
आहे. यामध्ये पवनी नगरपरिषदेच्या कुल्हाडा तलावाचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा समावेश असून 
संदर्भाधिन क्र. ७ अन्वये मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर यांनी दिलेल्या तांत्रिक 
मान्यतेनुसार त्यास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या बैठकीत 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.१५३/नवि-३३ 


मंजूरी दिलेली आहे. सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 
०१. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत पवनी नगरपरिषदेच्या रु. २८.९७ कोटी 


प्रकल्प किंमतीच्या कुल्हाडा तलावाचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पास परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद केलेल्या 
विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार व महराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन 
या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पाच्या वित्तीय आकृतिबंध 
पुढीलप्रमाणे :- 


(किंमत रु.कोटी) 
नागरी स्थानिक । प्रकल्प | केंद्र शासनामार्फत राज्य नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेचे । किंमत | अनुज्ञेय अनुदान शासनामार्फत स्वराज्य संस्थेचा 

नाव (प्रकल्प किंमतीच्या । अनुज्ञेय अनुदान हिस्सा 
५०%) (प्रकल्प किंमतीच्या । (प्रकल्प किंमतीच्या 
४५%) ०५%) 
a a |. 3 8 4 
पवनी ग 
गररिपदे ८.९७ १४.४८ १३.०४ १.४५ 


०२. पवनी नगरपरिषदेच्या कुल्हाडा तलावाचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पातील घटक व त्यांचे अंदाजित 


किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे. 
Sr. No. Description Amount in Rs. 
1 Augmentation of water Quantity & Quality 
| ai Sub- Estimate no. 1(a) Desilting, Dewatering and Demarcation 103838410 
2 Infrastructure Development 
1 ते| Sub- Estimate No. 2 (a) Boating Platform 277142 
ee | Sub- Estimate No. 2 (0) Compound wall 10735579 
Cc Sub- Estimate No. 2 (c) Construction of Guard Room 291858 
= ae Sub- Estimate No.2 (d) Children Play area with all instruments 1201530 
e Sub- Estimate No. 2 € Landscape Beautification 
i) Lawn 2348272 
ii) Trees 866931 
iii) Shrubs 3940207 
iv) Sculptures 5000000 
3 Ecological Restoration 
1 व| Sub- Estimate No. 3 (a) Construction of Retaining wall 23574148 
am Sub- Estimate No. 3 (b) Construction of Edge Wall 31957363 
Cc Sub-Estimate No. 3 (c) Visarjan Tank 884588 
| 4 | Eco technologies 
ae —: | Sub- Estimate No. 4 (a) Sand Gravel Filter 1218621 
| ob | Sub- Estimate No. 4 (b) Nirmalya Collection STP 87750 
c Sub- Estimate No. 4 (c) FB Tcc Technology STP 10398430 
| a Sub- Estimate No. 4 (d) Providing, Installing, Testing and 30917929 
Commissioning of solar Power Plant 
€ Sub- Estimate No. 4 (e) Providing & Fixing Aerators 13240000 
f Sub- Estimate No. 4 (f) Toilet Block 1093873 


पृष्ठ६पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.१५३/नवि-३३ 


Sr. No. Description Amount in Rs. 
Total 241872631 
18% GST 43537074 
1 % TS Charges 2418726 
1 % Labour Insurance 1848094 
Gross Cost 289676525 
Say Rs. 28.97 Cr. 
ee eee कार्यादेश दिनांका 
प्रकल पूर्ण करण्याचा कालावधी 
पासून १८ महिने 


०३. पवनी नगरपरिषदेच्या कुल्हाडा तलावाचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पाची Opex किंमत पवनी 
नगरपरिषदेने उभारणे आवश्‍यक आहे. सदर प्रकल्प पुर्ण करण्याचा कालावधी १८ महिने राहील. 


०४. पवनी नगरपरिषदेच्या कुल्हाडा तलावाचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे: - 


४.१ 
४.२ 


४.३ 


४.४ 


४.५ 


४.६ 


४.७ 


B.C 


४.९ 


सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा पवनी नगरपरिषद राहील. 

प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा पवनी नगरपरिषदेमार्फत भरण्यात 
यावा. 

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन 
निर्णयानुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस 
बंधनकारक राहील. 

राज्य शासनाने संदर्भाधिन क्र. २ व ३ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर 
प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे 
संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानातील प्रकल्पांसाठी 
निर्गमित केलेल्या आदर्श निविदा पुस्तिकेनुसार प्रसिध्द करणे बंधनकारक राहील. 
सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय मंजूरीच्या आदेशापासून vy 
दिवसांच्या आत देण्यात येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या 
सुधारणांची (Reforms) पूर्तता विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान 
शहरास बंधनकारक राहील. 

निधी वितरणाची कार्यपद्धती: केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२० %--४० %+ 
४०%) वितरीत केला जाणार आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून वितरीत निधीच्या 
प्रमाणात राज्य हिश्याचा निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत वितरीत केला 
जाईल. 

अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारतानानागरी 
स्थानिक स्वराज संस्थांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या वित्त आयोगाच्या निधीशीसां गड 


पृष्ठ६षपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.१५३/नवि-३३ 


(Convergence) घालणे आवश्‍यक राहील. यासाठी त्यांनी वित्त आयोगातून 


४.१० 


४.११ 


४.१२ 


४.१३ 


४.१४ 


४.१५ 


४.१६ 


मिळणारा निधी चिन्हांकीत करून ठेवावा. 

सदर अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रकल्पासाठी वितरीत करण्यात 
येणारा निधी हा कार्यात्मक साध्यांवर (Functional Outcome) आधारित असणार 
आहे. तसेच, सदर कार्यात्मक परिणामाची पूर्तता न झाल्यास सदर प्रकल्पास निधी 
वितरीत करण्यात येणार नाही. सदर बाबींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
मुख्याधिकारी, पवनी नगरपरिषद यांची राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी 
कार्यादेश निर्गमित केल्यानंतर पवनी नगरपरिषदेस वितरीत करण्यात येईल. 
त्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास 
सादर केल्यानंतर व कार्यात्मक साध्यांची पूर्तता केल्यानंतर पुढील हप्त्याचा केंद्र 
हिऱ्याचाव त्याप्रमाणात राज्य हिऱ्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 

केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य 
शासनाने वितरीत केलेल्या निधीच्या प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्था 
हिऱ्याचा निधी उभा करून सदर खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित 
केलेल्या प्रपत्रात शासनास सादर करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेवर 
बंधनकारक असणार आहे. 

सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर 
प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत निधीच्या प्रमाणात पवनी नगरपरिषदेने 
स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्यामध्ये निधी ठेवणे अनिवार्य राहील.सदर प्रकल्पासाठी 
वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून त्याचा वापर 
इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात 
येईल. 

राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, 
मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या शासन निर्णय 
क्र.ग्रापाधो-२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ मध्ये नमुद कारणा 
व्यतिरिक्त वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची 
राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले 
जाणार नाही. 

सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व प्रकल्प 
व्यवस्थापन विकास व व्यवस्थापन सल्लागार यांची संयुक्तरीत्या राहील. 

प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता 
व देयके प्रमाणित केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ 


पृष्ठ६पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.१५३/नवि-३३ 


दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची 
राहील. 

४.१७ अमृत २.० अभियानांतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार संदर्भाधिन क्र.०३ नुसार सदर 
प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक करावी. त्यामध्ये नमूद 
केल्यानूसार प्रकल्प व्यवस्थापक शुल्क अदा करावे तसा ठराव संबंधीत नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करणे बंधनकारक राहील. 

४.१८ सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे तसेच 
जागा उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही प्रकल्पाचे कार्यादेश देण्यापूर्वी करण्यात 
यावी. 

४.१९ पवनी नगरपरिषदेस यापूर्वी इतर कोणत्याही योजनेंतर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या 
प्रकल्पातील उपांगे व या प्रकल्पातील उपांगे यामध्ये व्दिरुक्‍्ती (Duplication) होत 
नसल्याची खातरजमा करण्याची जबाबादरी संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्था, या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन सल्लागार व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची 
राहील. 

०५. केंद्र शासन पुरस्कृत केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.० अभियांच्या केंद्र शासनाने निर्गमित 
केलेल्या सर्व मार्गदर्शक सुचना पवनी नगरपरिषदेच्या कुल्हाडा तलावास पुनरुज्जीवन 
प्रकल्पास लागू राहतील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१३१५४६४३५०२५ असा आहे. हा आदेशा 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRIKANT 


CHANDRAKANT 
ANDGE 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा .मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
६. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
७. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई. 
१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई 


०७८ “७ AD -5 


छठ 


पृष्ठ६पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.१५३/नवि-३३ 


११. विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग. 

१२. जिल्हाधिकारी, भंडारा. 

१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, भंडारा. 

१४. मुख्याधिकारी, पवनी नगरपरिषद, पवनी. 
१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ६पैकी६ 


